मा.संसद सदस्य, विधानसभा व बिधान परिषद 


सदस्य यांना सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्याबाबत, 


महाराष्ट्र शासन, 
गृह बिभाग 
परिपत्रक क्रमांक : विसआ-३/२००१/प्र.क्र.३०९/पोल-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांकः ४ ऑगस्ट, २००७. 


बाधा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्र.सीडीआर-१०९६/प्र.क्र.७/९६/१९१, 

दि.२३ फेब्रुवारी, १९९६. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-९०९८/प्रक्र.२२/९८/९१, 
F320 सप्टेंबर,१९९८. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्र.विपस-१००४/८३०/ प्र.क्र. २४/२००४/ १८ 
(र. व का.) , दि. ३० ऑगस्ट, २००४ 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्र. विसआ- २००५/ ३२२/ प्र.क्र. १६/९८, 
दि. द जुलै, २००५. 

परिपत्रक 


लोकप्रतिनिधी यांचेशी शासकीय अधिकाऱ्यांनी /कर्मचाऱ्यांनी. आदराची ब सौजन्यपूर्ण 
वागणूक ठेवण्याबाबतच्या सूचना शासनाने वेळोवेळी दिल्या असून त्याबाबतच्या सूचना . 
संदर्भाधीन शासन.परिपत्रकान्वये पुर्नअनुपालनार्थ निर्गमित केल्या होत्या. या सूचनांचे पालन 
काटेकोरपणे होत नाही अशा तक्रारी येत असतात. 


२. विशेषाधिकारभंगाच्या सूचनेसंदर्भात मा.विधानसभा अध्यक्षांनी पोलीस अधिकारी व 
कर्मचारी यांना सन्माननीय संसद , विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांविरुध्द कारवाई 
करतांना ते लोक प्रतिनिधी आहेत याचे aaa बांळगून त्यांना यथोचित वागणूक 
देण्यासंदर्भात सूचना रेण्याचे निर्देश दिले होते. 


३, या संदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की, जनता आणि लोक प्रतिनिधी यांचेशी सौजन्यपूर्ण 
आणि सौहार्दपूर्ण संबंध शासनस्तरावर प्रस्थापित्त होणे गरजेचे आहे. शासकीय सेवक हा 
ज्याप्रमाणे शासनाचा सेवव; म्हणून काम करीत आहे, त्याचप्रमाणे तो जनतेचा सेवक म्हणूनही 
काम करीत असतो. त्यामुळे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून लोक प्रतिनिधी हे लाखो जनमाणसांचे 
प्रतिनिधीत्व करीत असतात. त्यामुळे त्यांना शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून 
सौजन्यपूर्ण वागणूक मिळालीच पाहिजे याची जाणीव प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी ठेवणे हे त्यांचे कर्लव्य आहे. याकरीता संसद सदस्य / विधानमंडळ सदस्य यांचेविरुध्द 
कायदेशीर कार्यवाही करताना त्यांना एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे अवमानकारक वागणुक न देता 
कटू प्रसंगी पोलीस अधिकाऱ्यांनी / पोलीस कर्मचाऱ्यांनी कायदेशीर जबाबदारी निभावताना 
सन्माननीय सदस्य हे लोक प्रतिनिधी आहेत याचे व्यवधान बाळगून त्यांची अबहेलना होणार 


नाही या दृष्टीने उचित वागणूक द्यावी आणि त्याचे पालन जाणीवपूर्वक व कटाक्षाने करावे. 


Rota /it-1514(1,200-8+2007)~-1 (P.7T.0. 


¥ 


2 
ही बाब महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक ब पोलीस आयुक्त यांनी सर्व 


पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निदर्शनास अनुपालनार्थ आणावी व त्यांना या 
परिपत्रकामधील सूंचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना ध्याव्यात. 


संदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आले 


असून त्याचा संगणक क्रमांक २००७०७२६१९००९९००९असा आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. fei 
प्रधान सचित्र (fast), महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


१) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सर्व पोलीस आयुक्त. 


सर्व मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 
सर्व मा.विधान सभा / विधान परिषद सदस्य. 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव / खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

अ.मु.स. (गृह) यांचे वरिष्ठ वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (अ.व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (विशेष), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
गृह विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी 
'पोल-२(निवड नस्ती) 


H-1514 <-la, 


